RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


JAIN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक १६ ( २ ) ] 


मंगळवार , फेब्रुवारी १४, २०१७ / माघ २५, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९ .०० 


. 


असाधारण क्रमांक ३३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


गृह विभाग 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ 

अधिसूचना 


• 
. 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १ ९९९. 

क्रमांक एमपीआय. २०१४ /प्र.क्र . ९ ३/ पोल-११. – ज्याअर्थी, राजकमल टुर्स अॅण्ड ट्रॅव्हल्स / राजश्री रेसोर्ट / आर . के . डेव्हलपर्स 
( यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष/ संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी 
मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी 
परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे लागेल 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष/ संचालकांकडून 
आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे 

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा. १६ ) (यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असानिर्देश करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम (१ ), कलम ५ आणि कलम ८ आणि कलम १२ याद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे 
अध्यक्ष/ संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे . 


.. 


( १ ) 


भाग चार - ब - ३३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी १४, २०१७/ माघ २५ , शके १९ ३८ 


अनुसूची 
राजकमल टुर्स अॅण्ड ट्रॅव्हल्स / राजश्री रेसोर्ट / आर . के . डेव्हलपर्स अध्यक्ष / संचालक व आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची 
सूची खालीलप्रमाणे आहे 


संस्थेची निष्पन्न झालेली मालमत्ता - 


( अ ) स्थावर मालमत्ता 


अ.क्र . 


स्थावर मालमत्ता 


१ 


२ 


फ्लॅट नं . १०, दुसरा माळा, बी . विंग, सुदर्शननगर , यशोमंगल को . ऑप. हौ . सो ., पिंपरी-चिंचवड लिंक रोड, चिंचवड, 
पुणे-३३. ६५० चौ . फू . 

बिल्ट अप क्षेत्राचा . 
मु . 

पो . पालगड , ता . दापोली, जिल्हा-रत्नागिरी येथे आरोपीताच्या नावे ५४ एकर जमीन 
मु . पो . खैरे , ता . शहापूर , जिल्हा ठाणे येथील गुन्ह्यातील संरक्षित / जप्त करण्यात आलेली भूमापन क्रमांक ३६ , उप विभाग ७ ब 
भूधारन प्रकार -१ , 

क्षेत्र ०-७०-८ 
मु . पो . उंबरोली, ता. अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथील गुन्ह्यातील संरक्षित / जप्त करण्यात आलेली भूमापन क्रमांक १५/२ ब, 
क्षेत्र -०-४०-० 


३ 


४ 


( ब ) जंगम मालमत्ता 


अ.क्र . 


जंगम मालमत्ता 


१ 


पिवळ्या धातुचे व डायमंडचे दागिने 


२ 


रोख रक्कम 


३ 


पिवळ्या धातुचे व डायमंडचे दागिने 


४ 


नोकीया कंपनीचा मोबाईल 


५ 


संगणक व संलग्न पार्टर्स 


६ 


मारुती स्वीफ्ट डिझायर कार क्र . एमएच ०३ - ए . आर . ३२८८ 


७ 


इनोव्हा कार क्र . एमएच १४ बीआर ७१०१ 


८ 


०८ संगणक संच व बनावट नोटा ओळखण्याचे मशीन . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुरेश खाडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी १४, २०१७/ माघ २५, शके १९ ३८ 


3 


HOME DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 14th February 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENTACT , 1999. 


No. MPI. 2014 /C.R . 93 / Pol- 11. — Whereas, complaints have been received from number of 
depositors against Rajkamal Tours and Travels/Rajshree Resort/R.K . Developers (hereinafter 
referred to as “ the said Financial Establishment” ), complaining that they had collected the Fund 
and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand ; 


And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
its Chairman /Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the 
Government has to protect the interests of the depositors ; 

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman /Directors from and out of 
the deposits collected by the said Financial Establishment . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 4 , section 5 , 
section 8 and section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial 
Establishment) Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) the 
Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment 
and in the name of its Chairman /Directors as specified in the Schedule . 


Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows : 
( A ) Immovable Property (Land/Flat etc.) 


Sr. No. 


Immovable Property (Land/ Flat etc.) 


2 


Plot No. 10 , 2nd Floor , B Wing , Yashomangal Co -Op . HGS ., Sudharsh Nagar, 
Chinchwad Link Road , Chinchwad , Pune- 33 , ( about 650 Sq. Mtrs ) Build - up . 
Land- At Post Palgad , Tal. Dapoli , Dist. Ratnagiri (54 Acre land .) 
Land- At Post Khaire, Tal. Shahapur , Dist.Thane (0-70-8 Hectres), Survey No. 36 , 
Hissa No. 7B . 


3 


4 


Land -At Post Umroli, Tal. Ambernath , Dist. Thane (0-40-0 Hectres ) Surey No. 15 , 
Hissa No. 2 B. 


HTT ER - 6-33-2 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी १४ , २०१७/ माघ २५, शके १९ ३८ 


( B ) Movable Property ,- Bank Accounts, Bank Balance , and other Investments of Partners. 


Sr. No. 


Movable Property , Bank Accounts, Bank Balance and other 

Investments of Partners 


1 


Yellow metal ornaments . 


2 


Cash 


3 


Yellow Metal and Diamond ornaments 


4 


Mobile Phone Nokia 


5 


Computer and its components 
Maruti Swift Desire , Car No. MH -03 -AR - 3288 


6 


7 Innova Car No. MH - 14 - BR - 7101 
8 8 Computers and Forge note detection machine. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SURESH KHADE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


